कृषि आयुक्तालय व अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयांतील 
गट-अ आणि गट-ब मधील अधिकाऱ्यांचे वयाच्या 
५०-५५ व्या वर्षापलीकडे/अर्हताकारी सेवेच्या ३० 
वर्षानंतर पुनर्विलोकन करुन मुदतपूर्व सेवानिवृत्त 
करण्यासाठी पुनर्विलोकन करण्यासाठी समिती 
गठित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, Ba, दुग्धव्यवसाय व मस्त्यव्यवसाय विकास विभाग 
शासन आदेशा क्र. कृषिआ-१०२०/प्र.क्र.२८७/१६ H 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
दिनांक : १२ नोव्हेंबर, २०२० 

संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय क्र.एळपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, 

दि.१० जून, २०१९ 
शासन Sea :- 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ च्या नियम १० (४) व नियम ६५ अनुसार 
सार्वजनिक हितास्तव अकार्यक्षम व संशयास्पद सचोटीच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना, वयाच्या ५०/५५ व्या 
वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हतकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी, त्यांचे सेवा पुनर्विलोकन करुन त्यांना 
शासन सेवेतून सेवानिवृत्त करावे, असे शासनाचे धोरण आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने उपरोक्त दि.१० 
जून, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार कृषि आयुक्तालय व अधिनस्त 
कार्यालयांतील गट-अ आणि गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे पुनर्विळोकन करण्यासाठी खालीलप्रमाणे 
विभागीय पुनर्विलोकन समिती गठित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । समिती सदस्य पद 

ae अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (कृषि) अध्यक्ष 

२ आयुक्‍त (कृषि) सदस्य 

३ सहसचिव/उपसचिव (कृषि आस्थापना) सदस्य 

8 सहसचिव/उपसचिव (कृषि विद्यापीठे) सदस्य 

षु सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे सदस्य सचिव 


२. सामान्य प्रशासन विभागाने उपरोक्त दि.१० जून, २०१९ च्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या 
वेळापत्रकानुसार आयुक्त (कृषि) यांनी कृषि आयुक्तालय व अधिनस्त कार्यालयांतील गट-अ आणि गट-ब 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे सेवा पुनर्विलोकन करण्यासाठी उक्त शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-ब नुसार 
प्रस्ताव शासनास सादर करावा. 

सदर शासन Sea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२९१२०७३४०६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


JYOTSNA SUNIL 
ARJUN 


(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ-१०२०/प्र.क्र.२८७/१६ अ 


२ 


Nn SM LS XK ww 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


८“? 


१०) 


मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सहसचिव/उप सचिव (कृषि विद्यापीठे), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
सहसचिव/उप सचिव (कृषि आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
सहसचिव/उप सचिव (का.पंधरा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
सह संचालक (आस्थापना) कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

निवड नस्ती-१६-अे कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


